महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई 
खंडपीठ या कार्यालयाचे दि.०१.०३.२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ या कालावधीतील भाडेकरार 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः जाभाक- २०२३/प्र.क्र.६६/२२ स, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक- २३/०४/२०२४ 


वाचा: १)शासन पत्र, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.जाभाक- २०२३/ प्र.क्र.३१ 
/२२-स, दि. २७/०९/२०२३. 
२)महाराष्ट्र राज्य सहकार अपिल न्यायालय, मुंबई यांचे जा.क्र.मरासअन्यामु 
/लेखा/भाडे करार/४७२/सन २०२४, दिनांक १०/०४/२०२४. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन क्र.१ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई हे न्यायालय 
व या न्यायालयाच्या अधिनस्त सहकार न्यायालय क्रमांक १ ते ४ ही न्यायालये मे. स्टील क्रेस्ट प्रा. 
लि., एपीजे हाऊस, ३ दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई-२० यांच्या मालकीच्या जागेत ३रा, ५वा व ६ 
वा या मजल्यावर एकूण १४६६० चौ.फूट इतक्या जागेचा भाडे करारनामा दि.२८.०२.२०२४ रोजी 
संपुष्ठात आला आहे. 
तरी सदर न्यायालयीन जागेचा नवीन भाडे करारनामा दि.०१.०३.२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२९ या कालावधीचा (एकूण ५ वर्षांसाठी) जागा भाडे प्रति रु.२०३ चौ.फूट या दराने 
(पहिल्या २ वर्षासाठी सन २०२४-२५ व २०२५-२६) दरमहा रु. ३५,११,६९२/- (दरमहा -- १८% 
जी.एस.टी.) त्या पुढील १ वर्षासाठी (९% वाढ) करुन सन २०२६-२०२७ साठी रु.२२१.२७/-प्रति 
चौ.फूट या दराने दरमहा रु. ३८,२७,७४५/- (दरमहा + १८% जी.एस.टी.) व त्या पुढील प्रत्येक 
वर्षासाठी (4% वाढ) करुन सन २०२७-२०२८ साठी रु.२३२.३३/-प्रति चौ.फूट या दराने दरमहा रु. 
४०,१९,०७१/- (दरमहा + १८% जी.एस.टी.), सन २०२८-२०२९ साठी रु.२४३.९५/-प्रति चौ.फूट या 
दराने दरमहा रु.४२,२०,०८५/- (दरमहा + १८% जी.एस.टी.) नुसार एकूण ५ वर्ष कालावधीचा भाडे 
करार करण्यास निबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई यांनी संदर्भाधीन क्र.२ च्या 
पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई हे न्यायालय व या न्यायालयाच्या अधिनस्त 
सहकार न्यायालय क्रमांक १ ते ४ ही न्यायालये मे. स्टील क्रेस्ट प्रा. लि., एपीजे हाऊस, ३ दिनशा 
वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई-२० यांच्या मालकीच्या जागेत ३रा, ५वा व ६ वा या मजल्यावर एकूण 
१४६६० चौ.फूट इतक्या जागेचा भाडे करारनामा दि.२८.०२.२०२४ रोजी संपुष्ठात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जाभाक- २०२३/प्र.क्र.६६/२२ स, 


त्यानुसार उक्त जागेचा यापुढील दि.०१.०३.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ या कालावधीसाठी (एकूण १ 


वर्षांसाठी) रु.२०३/- प्रति चौ.फूट या दराने दरमहा रु.२९,७६,०१०/-(रुपये एकोणतीस लाख 
शाहत्तर हजार दहा फक्त) (दरमहा + १८% जी.एस.टी.) याप्रमाणे जागा भाडयाने घेण्यास व भाडे 
प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.. 

२. हे आदेश वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील अ.क्र.१०, नियम ११५ अन्वये 
कार्यालयासाठी जागा भाड्याने घेण्यास व भाडे प्रदान करण्यास मंजूरी देण्याबाबत प्रशासकीय 
विभागाना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. उक्त शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४२३१४३०५५३७०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


IG SHINGADE 


ANKUSH PANDURANG >. 
SHINGADE 


( 3igat शिंगाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत 


4615589 


१. मा. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन),सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय, मुंबई, 


२. सहकार आयुक्‍त तथा निबंधक महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था, पुणे, 
३. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकार अपिल न्यायालय, मुंबई, 

४. निबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकार अपिल न्यायालय, मुंबई, 

५. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महराष्ट्र राज्य, नागपूर 

७. महालेखापाल-१ (लेखापरिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
हू ( 
९ 


. महालेखापाल-२ (लेखापरिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, 
निवड नस्ती (22-4). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


